RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 
Reg. No. MCS / 174/ 2016 - 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ३८ ] 


बुधवार , जुलै १९, २०१७/ आषाढ २८ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये २६. ०० 


असाधारण क्रमांक ५२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


UI 


गरपार 


रिपच 


क 


नगरविकास विभाग 
४था मजला, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ जुलै २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक जीईएन . २००९ /१६/ प्र.क्र . १६ / १०नवि - १८ . – ज्याअर्थी, शासन उद्घोषणा , नगरविकास विभाग क्रमांक जीईएन - १०२००३/१४८ / 
प्र .क्र . २६ / २००३/ नवि- १६, दिनांक १४ जून २००७ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे. ) याच्या 
कलम ६ चे पोट - कलम (१) मधील खंड ( क ) च्या तरतुदीनुसार , महाराष्ट्र शासनाने वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा लाड या नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याच्या 
दृष्टीने व ते क्षेत्र अनुसूची “ अ ” मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेस अनुलक्षून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांच्याकडे विहित कालावधीत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर 
शासनाने विचार केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड (२) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश करून कारंजा लाड नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट -कलम (१ ) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट- कलम (१ ) मधील खंड ( क ) मध्ये अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
संपूर्ण क्षेत्राचा समावेश करून कारंजा लाड नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करीत आहे. हद्दवाढीनंतर कारंजा लाड नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा 
अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 


भाग एक - ( म . उ.वि .) - ५२ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जुलै १९ , २०१७ / आषाढ २८ , शके १९३९ 


अनुसूची “ अ ” 


कारंजा लाड (जिल्हा वाशिम ) नगरपरिषदेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट करावयाच्या स्थानिक क्षेत्राचेवर्णन 


पश्चिम बाजू - मौजे भिलखेड शेत सर्व्हे नं . ६, ७, २४, २५ , ३० , ३९, ४० , ४१, ४२, ४३, ४४, ४५ , ४६ , ४७, ४८ , ४९ 

मौजे नागापूर सर्वे नं . १ ते २७ 
मौजे भिलखेड शेत सर्व्हे नं . ३१ ते ३७ 

मौजे शिरपूर सर्व्हे नं . १ ते २४ 
दक्षिण बाजू - मौजे काळी सर्व्हे नं . १०९, १११ ते १४१, १४८ ते १५४ , १६६, १६७, १६९ ते १७४ , १८३ ते १८७, १८९ , १९०, १९१ , 

१९३ ते २०५ 
मौजे इमामपूर सर्व्हे नं . ५६ 
मौजे अलालपूर शेत सर्व्हे नं . १ ते १९ 
मौजे पानविहिर सर्व्हे नं . १ ते ६८ 
मौजे इमामपूर सर्व्हे नं . २० , २१, ४७, ४८ , ४९, ५२, ५३, ५४ 
मौजे माळेगांव सर्वे नं . १ ते २६ 


- 


मौजे मोरळ शेत सर्व्हे नं . १ ते ३० 


उत्तर बाजू - 


मौजे काळी सर्व्हे नं . ५९ ते ८१ 
मौजे इमामपूर सर्व्हे नं . ३७ ते ४६ 
मौजे बागाईत सर्व्हे नं . २४ 
मौजे बागाईत सर्व्हे नं . १ ते २३, ७६ ते ९१ 
मौजे काळी सर्व्हे नं . १ ते ५८ 
मौजे इमामपूर सर्व्हे नं . २७ ते ३५ 
मौजे इमामपूर सर्व्हे नं . १४ ते २६ 
मौजे काळी सर्व्हे नं . १०३ 
मौजे अजामपूर सर्व्हे नं . १, ४ , ७ ते १२ 
मौजे भिलखेड सर्व्हे नं . १ ते १७ 


अनुसूची “ ब ” 
अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद केलेले संपूर्ण स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट 

केल्यानंतर कारंजा लाड नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा 
पश्चिम - स. नं . १ मौजे भिलखेडच्या वायव्य टोकापासून सुरूवात करून तद्नंतर मौजेभिलखेडच्या स.क्र . ४९ , ४८ च्या पश्चिम 
सीमेने तद्नंतर स.क्र . ४८ मौजे भिलखेडच्या नैऋत्य कोपऱ्यापासून वळून त्याच स.क्र . च्या दक्षिण दिशेने पुढे स .क्र . १८, १७, १६, १५ मौ . 
नागापूर आणि स.क्र . ३७, ३७ मौ . भिलखेडच्या पश्चिम सीमेने तद्नंतर स.क्र . ३६ मौ. भिलखेडच्या नैऋत्य कोपऱ्यापासून वळून पुढे स. क्र . ३६ , 
३५ मौ . भिलखेडच्या दक्षिण सीमेने तद्नंतर व्हिलेज रोड ओलांडून पुढे स.क्र . ४ , ३, २, १ मौ . शिरपूरच्या पश्चिम दिशेने जाऊन स.क्र . १ मौ . 
शिरपूरच्या नैऋत्य टोकापासून पूर्वेस वळून स.क्र . १ मौ. शिरपूर स . क्र . १५८ , १४५, १४४ , १०५ मौ . काळीच्या दक्षिण सीमेने तसेच स. क्र . १४५ मौ . 
काळीमधील मंगरूळपीरकडे जाणाऱ्या राज्य मार्गाला ओलांडून पुढे स .क्र . १०५ मौ. काळीच्या आग्नेय कोपऱ्यापासून वळून पुढे स.क्र . १०५ मौ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जुलै १९ , २०१७/ आषाढ २८, शके १९३९ 


३ 


काळीच्या पूर्व सीमेने तद्नंतर स. क्र . ९५ मौ . काळीच्या दक्षिण सीमेने पुढे स . क्र . ३ मौ . काळीच्या पश्चिम सीमेने पुढे त्याच स .क्र . च्या नैऋत्य 
कोपऱ्यापासून वळून त्याच स.क्र . च्या तसेच स .क्र . २०१ मौ. काळीच्या दक्षिण सीमेने जाऊन तद्नंतर स.क्र . २०२ मौ . काळीच्या वायव्य टोकापासून 
वळून स. क्र . २०२, २०३ मौ . काळीच्या पश्चिम सीमेने पुढे स . क्र . २०३ मौ . काळीच्या नैऋत्य कोपऱ्यापासून वळून मौ . इमामपूरच्या स . क्र . ५६ च्या 
उत्तर सीमेने पुढे त्याच स.क्र . च्या वायव्य कोपऱ्यापासून वळून पश्चिम सीमेने तसेच स.क्र . ६०, ५९, ५७, ५२, ५१ मौजे पानविहिरच्या पश्चिम 
सीमेने तद्नंतर स.क्र . ५१ मौ. पानविहिरच्या नैऋत्य सीमेने तद्नंतर त्याच स.क्र . च्या अग्नेय कोपऱ्यापासून वळून पुढे स .क्र . ४९ मौजे 
पानविहिरच्या वायव्य व पश्चिम सीमेने तद्नंतर स.क्र . ४८ , ४७ मौजे पानविहिरच्या वायव्य दिशेने तद्नंतर स.क्र . ४७ मौजे पानविहिरच्या पश्चिम 
कोपऱ्यापासून वळून पुढे त्याच स. क्र. च्या नैऋत्य सीमेने त्याच स.क्र . च्या दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत . 

दक्षिण . - स .क्र . ४७ मौजे पानविहिरच्या दक्षिण कोपऱ्या पासून सुरूवात करून स.क्र . ४६ मौजे पानविहिरच्या दक्षिण सीमेने तसेच व्हिलेज 
रस्ता ओलांडून आग्नेय सीमेने पुढे दक्षिण सीमेने तदनंतर स . क्र . ४६ मौजे पानविहिरच्या आग्नेय कोपऱ्यापासून वळन स . क्र . ३३ मौजे पानविहिरच्या 
पश्चिम सीमेने पुढे स.क्र . ३२ मौजे पानविहिरच्या नैऋत्य सीमेने तद्नंतर त्याच स.क्र . च्या नैऋत्य कोपऱ्यापासून वळून स. क्र . ३२ , ३१, ३० , २९ , 
२४, २३, २१ , २० , १९ मौजे पानविहिरच्या दक्षिण सीमेने पुढे स.क्र . ५३, ५२, २१, ४८ , ४७ मौजे इमामपूरच्या दक्षिण सीमेने स .क्र . ४७ च्या 
आग्नेय कोपऱ्यापर्यंत . 

पूर्व. - स.क्र . ४७ मौजे इमामपूरच्या आग्नेय कोपऱ्यापासून सुरूवात करून पुढे स.क्र . ४७ मौजे इमामपूर आणि स.क्र . १२३, १२२, ११९ 
मौजे काळीच्या पूर्व सीमेने स. क्र . १ मौजे मालेगांवच्या नैऋत्य कोपऱ्यापासून वळून स. क्र . १, ७ मौजे मालेगांवच्या दक्षिण सीमेने तद्नंतर स .क्र . ७ 
च्या मौजे मालेगांवच्या आग्नेय कोपऱ्यापासून वळून त्याच स.क्र . च्या पूर्व सीमेने तद्नंतर स.क्र . ८ मौजे मालेगांवच्या नैऋत्य कोपऱ्यापासून वळून 
पुढे त्याच त्याच स. क्र . च्या आग्नेय सीमेने तद्नंतर त्याच स.क्र . च्या आग्नेय कोपऱ्यापासून वळून त्याच स. क्र . च्या पूर्व सीमेने तद्नंतर स. क्र . ९ 
मौजे मालेगावच्या नैऋत्य कोपऱ्यापर्यंत वळून स. क्र . ९, २६ , २४ , २३, २२, २१ मौजे आसेगाव च्या आग्नेय सीमेने पुढे रेल्व मार्ग ओलांडून 
तदनंतर स . क्र . २१ मौजे मालेगावच्या पूर्व कोपऱ्यापासून वळून यवतमाळला जाणाऱ्या राज्य मार्गाच्या उजव्या बाजूच्या अनुरोधाने ( स . क्र . १० , ९ 
मौजे मोरळ च्या दक्षिण सीमेने) पुढे स.क्र . ९ मोरळच्या आग्नेय कोपऱ्यापासून वळून स.क्र . ९, ६, ५ , २, १ मौजे मोरळच्या पूर्व सीमेने तद्नंतर 
स .क्र . १ मौजे मोरळच्या ईशान्य कोपऱ्यापासून वळून स .क्र . १, ३०, २८, २६, २५, २४ मौजे मोरळच्या उत्तर सीमने तद्नंतर स.क्र . २४ मौजे 
मोरळच्या वायव्य कोपऱ्यापासून वळ ता ओलांडन स . क्र . ८० . ७९ मौजे काळी आणि स . क्र . ४० , ४१ , ३८ , ३७ मौजे इमामपरच्या पूर्व सीमेने खेर्डा 
( जुना नागपूर राज्य ) मार्गाला ओलांडून स .क्र . ३७ मौजे इमामपूरच्या उत्तर कोपऱ्यापासून वळून त्या स .क्र . च्या वायव्य सीमेने आणि उत्तर सीमेने 
स .क्र . ६२, ६१, ६० , ५९ मौजे काळी व स.क्र . २४ , २३ मौजे बागाईतच्या उत्तर सीमेने स.क्र . २२ मौजे बागाईतच्या आग्नेय कोपऱ्यापासून वळून 
स.क्र . २२, १७, १६ मौजे बागाईत आणि स.क्र . ३३, ३२ , ३१ , ३० मौजे काळीच्या पूर्व सीमेने तद्नंतर स.क्र . ३० मौजे काळीच्या ईशान्य 
कोपऱ्यापासून वळून स.क्र . ३०, २९ , २८ , २७, २६ मौजे काळीच्या उत्तर सीमेने तद्नंतर स .क्र . २७ मौजे इमामपूरच्या अग्नेय कोपऱ्यापासून वळून 
स .क्र . २७, २८ , २९, ३०, ३५, ३४ मौजे इमामपूरच्या पूर्व सीमेने स.क्र . ३४ मौजे इमामपूरच्या ईशान्य कोपऱ्यापर्यंत . 

उत्तर . - स .क्र . ३४ मौजे इमामपूरच्या ईशान्य कोपऱ्यापासून सुरूवात करून पुढे स.क्र . ३४ , ३३ मौजे इमामपूरच्या उत्तर सीमेने पुढे 
स .क्र . ३३ इमामपूरच्या वायव्य कोपऱ्यापासून वळून स .क्र . ३३, ३२ , ३१, ३० मौजे इमामपूरच्या पश्चिम सीमेने तदनंतर स.क्र . २० मौजे काळीच्या 
ईशान्य कोपऱ्यापासून वळून स .क्र . २०, १९ मौजे काळीच्या उत्तर सीमेने तदनंतर स.क्र . १९ मौजे काळीच्या वायव्य कोपऱ्यापासून वळून स.क्र . १९ , 
१८, १७ मौजे काळीच्या पश्चिम सीमेने तद्नंतर स.क्र . २६ मौजे इमामपूरच्या ईशान्य कोपऱ्यापासून वळून स.क्र . २६ मौजे इमामपूरच्या स.क्र . ४ 
मौजे अजमपूर आणि स.क्र . १७, १६ , १० , ९, ८, ५, ४, २, १ मौजे भिलखेडच्या उत्तर सीमेने तसेच मुर्तिजापूर राज्य मार्गाला ओलांडून स .क्र . १ 
मौजे भिलखेडच्या वायव्य टोकापर्यंत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अनिष परशुरामे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जुलै १९, २०१७/ आषाढ २८ , शके १९३९ 


wers 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 19th July 2017 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

No . GEN . 2009/ 16 / C . R . 16 / 10 /UD - 18 . - Whereas , by the Government Proclamation 
No. GEN . 102003/ 148 /C . R . 26 /2003 /UD - 16 , dated the 14th June 2007 published in the Maharashtra 
Government Gazette Central Sub - Division , Part - 1 ( A ), the Government of Maharashtra had 
announced its intention to issue a notification in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of 
sub -section ( 1) of section 6 of the said Act, with a view to alter the limits of the Municipal area of 
the Karanja Lad Municipal Council of District Washim , by including therein the area specified 
in the Schedule “ A ” to the said Proclamation ; 

And whereas, objections and suggestions received by the Collector, Washim , pursuant to 
the said proclamation within the period mentioned have been considered by the Government ; 

And whereas, having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) o 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to alter the limits 
of the Karanja Lad Municipal Council, District Washim , by including therein the areas specified 
in Schedule “ A ” appended hereto . 

w , therefore in exercise of the powers conferred by clause (a ) sub -section ( 1 ) of section 6 
of the said Act , and of all other powers enabling it in that behalf , and after considering the 
objections received pursuant to the said Proclamation , the Government of Maharashtra hereby 
alters the limits of the Karanja Lad Municipal Council, District Washim , by including therein the 
area specified in Schedule “ A ” appended hereto . The revised boundaries of the Karanja Lad 
Municipal Council of District Washim after the inclusion of the total area specified in Schedule 
“ A ” shall be such as specified in Schedule “ B ” appended hereto . 

Schedule “ A ” 
Description of the local area to be included in the limits of the 

Municipal area of the Karanja Lad Municipal Council 
Western Side. Village Bhilkhed S .No. 6 , 7 , 24 , 25 , 30 , 38 to 49 

Village Nagapur S .No. 1 to 27 
Village Bhilkhed S .No. 31 to 37 

Village Shirpur S .No. 1 to 24 
Southern Side. Kali S . N 109 , 111 to 141, 148 to 154, 166 , 167, 169 to 172 , 174 , 183 to 

187 , 189 to 191, 193 to 205 
Imampur S .No. 56 
Alahpur S .No. 1 to 19 
Village Panvihir 1 to 68 
Imampur S .No. 20 , 21 , 47 to 49 , 52 to 54 

Malegaon S .No. 1 to 26 
Eastern Side . Village Moral S .No. 1 to 30 

Village Kali S .No. 49 to 81 
Village Imampur S .No. 37 , 246 

Village Bagait S .No. 24 
Northern Side. Village Bagait S .No. 9 to 23 , 91 

Village Kali S .No. 1 to 58 
Village Imampur S .No. 27 to 35 
Village Imampur S .No . 14 to 26 
Village Kali S .No. 103 
Village Ajampur S .No. 1,4 ,7 to 12 
Village Bhilkhed S .No. 1 to 17 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जुलै १९ , २०१७/ आषाढ २८, शके १९३९ 


Schedule “ B ” 
Description of revised boundaries of the Karanja Lad Municipal Council 

after inclusion of the local areas specified in Schedule “ A ” 
West. - Starting from the North -West corner of S .No. 1 of Village Bhilkhed and then along 
the western Boundaries of S .No. 49, 48 of Village Bhilkhed then turning from South West of 
corner of S .No. 48 of Village Bhilkhed and along the Southern boundary of same S .No. 18 , 17 , 16 , 
15 of Village Nagapur and S .No. 37 , 36 of Village Bhilkhed , then turning from South West corner 
of S .No . 37 of Village Bhilkhed and along the Southern boundaries 36 , 35 of Village Bhilkhed then 
crossing the Village road along the Western boundaries of S .No. 4 , 3 , 2 , 1 of Village Shirpur then 
turning from South West corner of S .No. 1 of Village Shirpur S .No. 158 , 145 , 144 , 105 of Village 
Kali and also crossing the State highway to Mangrulpir in the S .No. 145 of Village Kali then 
turning from South East corner of S .No. 105 of Village Kali then turning from South East corner 
of the same S .No. and along the Southern boundary of same S .No. and S .No. 201 of Village Kali then 
turning from North West corner of S .No. 202 , of Village Kali . Then along the Western Boundaries 
of S .Nos . 202 , 203 of Village Kali. Then turning from South West corner of S .No. 203 of Village 
Kali and along the North boundaries S .No. 56 of Village Imampur then turning from North West 
corner of the same S .No. and along the Western boundaries of same S .No. 60, 59 , 57 , 52, 51 of 
Village Panvihir . Then turning from South West corner of S .No. 51 of Village Panvihir and along 
the Southern and South West boundaries of S . No . 50 of Village Panvihir. Then turning from 
South East corner of S .No. 50 of Village Panvihir . Then along the North West and West boundaries 
of S .No . 49 Village Panvihir . Then along the North West corner of S . No. 48 , 47 of Village Panvihir. 
Then turning from West corner of S . No. 47 of Village Panvihir and along the South West 
boundaries of same S .No. up to South corner of same S . No . 

South . - Starting from the corner of S .No. 47 of Village Panvihir and along the South 
boundaries crossing the village road along the South East , Southern of boundaries of S .No. 46 of 
Village Panvihir. Then turning from South East corner of S .No. 46 of Village Panvihir and then 
along the West boundaries of S . No. 33 of Village Panvihir then along the South West boundaries 
of S .No. 32 of Village Panvihir . Then turning from South corner of same S .No. and along the 
Southern boundary of S .No. 32, 31, 30, 29 , 24 , 23 , 21, 20 , 19 of Village Panvihir and S . No. 53, 52, 51, 
48 , 47, of Village Imampur, upto the South East corner of S .No . 47 of Village Imampur. 

East. - Starting from South East corner of S . No. 47 of Village Imampur and then along the 
Eastern boundary of S . No. 47 of Village Imampur and S . No. 123 , 122 , 119 of Village Kali , then 
turning from South West corner of S . No. 1 of Village Malegaon and then along the Southern 
boundary of same S . No. 1, of Village Malegaon and along the Eastern boundaries of same S . No. 
Then turning from South West corner of S . No. 8 of Village Malegaon and then along the South 
East boundaries of same S . No. Then turning from South East corner of S . No. 8 of Village Malegaon 
and then along the East boundaries of same S . No . Then turning from South West corner of S .No . 
9 of Village Malegaon and then along the Southern east boundaries of S .No. 9 , 26 , 24 , 23 , 21 of 
Village Malegaon crossing theYeotmal Railway line. Then turning from East corner of S . No. 21 
of Village Malegaon and then along the R . L . side of State highway to Yeotmal (along the Southern 
boundaries of S. No. 10 , 9 of Village Moral). Then turning from South East corner of S .No. 9 of 
Village Moral and then along the Eastern boundaries of S .No. 9 , 6 , 5 , 2 , 1 of Village Moral. Then 
turning from North East corner of S . No. 1 of Village Moral and along the Northern boundaries of 
S . No. 1 , 30 , 28 , 26 , 25 , 24 of Village Moral. Then turning from North West corner of S . No. 24 of 
Village Moral and then towards South alongwith Eastern boundaries of S . No. 80 , 79 of Village 
Kali and S . No. 41 , 40 , 38 , 37 of Imampur and then along the North West and Northern Boundary 
of same S . No. and then along the Northern Bounderies of S .No. 62, 61, 60 , 59 of Village Kali and 
ATT 10 - 34 ( .3 . fa .) - 47 - 2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जुलै १९, २०१७/ आषाढ २८ , शके १९३९ 


S . No. 24 , 23 of Village Bagait and along the boundaries of S .No. 22 , 17 , 16 of Village Bagait and 
S .No. 33 , 32 , 31, 30 of Village Kali. Then turning from North East corner of S . No. 30 of Village 
Kali and along the Northern boundaries of S .No. 30 , 29 , 28 , 27 , 26 of Village Kali. Then turning 
from South East corner of S . No. 27 of Village Imampur as along the Eastern boundaries of S .No. 
27 , 28 , 29 , 30 , 35 , 34 of Village Imampur , upto the North East corner of S .No. 34 of Village Imampur. 

North . – Starting from the North East of S .No . 34 of Village Imampur and along the Northern 
boundaries of S .No. 34 , 33 of Village Imampur and then turning from North West corner of S .No. 
33 of Village Imampur. Then along the Western boundaries of S .No. 33 , 32 , 31 , 30 of Village 
Imampur. Then turning from North East corner of S .No. 20 of Village Kali and then along the 
Northern boundaries of S .No . 20 , 19 of Village Kali. Then turning from North West corner of 
S .No. 19 of Village Kali and then along the Western boundaries of S .No. 19 , 18 , 17 of Village Kali . 
Then turning from North East corner of S . No. 26 of Village Imampur then crossing the road to 
state then along the Northern boundaries of S .No. 4 of Village Ajampur S .No. 17 , 16 , 10 , 9 , 8 , 5 , 4 
of Village Bhilkhed then crossing the road of Murtizapur and then along the Northern boundaries 
of S .No. 2 , 1 of Village Bhilkhed up to the North West corner of S .No . 1 of Bhilkhed . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANISH PARSHURAME , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग, जुलै १९ , २०१७ / आषाढ २८, शके १९३९ 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १९ जुलै २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ . 

क्रमांक झेडपीबी-२०११ / प्र. क्र . १८ / १/ पं . रा- ५ . - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ चा महा 
अधिनियम पाच) याचे कलम ४ चे पोट- कलम (१ ) यासह २५४ चे पोट -कलम (१) चा खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक समाविष्ट असलेली स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ (६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या दिनांकापासून वाशिम जिल्ह्यातून वगळीत आहे . 

अनुसूची 


अ. जिल्हा 


गट 


स्थानिक क्षेत्र 


निवडणूक 
विभाग 


वगळण्याचा 
दिनांक 


क्र . 


(१) 
१. 


(२ ) 
वाशिम 


(३ ) 
कारंजा 


( ४ ) 
खेर्डा का . 


१९ जुलै २०१७ 


खेर्डा बु . 


मौ . काळी कारंजा सर्व्हे नं . १ ते ८१ , १०३, १०९ , १११ ते १४१, १४८ 
ते १५४ , १६६, १६७, १६९ ते १७२, १७४ , १८३ ते १८७, १८९ ते 
१९१, १९३ ते २०५ . 
मौ . मोरळ सर्वे नं . १ ते ३० . 
मौ . बागायत सर्व्हे नं . ९ ते २४, ७६ ते ९१. 
मौ . माळेगाव सर्व्हे नं . १ ते २६ . 
मौ . भिलखेडा सर्व्हे नं . १ ते १७, २४ , २५, ३० ते ४९ . 
मौ . नागापूर सर्व्हे नं . १ ते २७. 
मौ . शिरपूर सर्व्हे नं . १ ते २४. 
मौ . इमामपूर सर्व्हे नं . १४ ते ३५ , ३७ ते ४९, ५२ ते ५४ , ५६ . 
मौ . अलालपूर सर्वे नं . १ ते १९ . 
मौ . पानविहीर सर्व्हेनं . १ ते ६८ . 
मौ . अजमपूर सर्व्हे नं . १, ४ , ७ ते १२. 


पोहा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म . उ.वि .) - ५२ - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जुलै १९ , २०१७ / आषाढ २८ , शके १९३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001, dated the19th July 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 


No . ZPB - 2011/CR - 18 / 1 /PR . 5 . — In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of 
sub -section ( 1) of section 254 read with sub -section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Zilla 
Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in 
this behalf , the Goverment of Maharashtra hereby excludes from the Washim District, the local 
area specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the date 
mentioned in column (6 ) thereof. 


vern 


area 


Schedule 


District 


Sr. 
No. 
(1 ) 
1. 


(5 ) 


(6 ) 


(2 ) 
Washim 


Block Electoral 

Local area 

Date of 
Divisions 

exclusion . 
(3 ) (4 ) 
Karanja Kherda Ka . Village Kali -Survey No. 1 to 81, 103, 109, 19th July 

111 to 141, 148 to 154, 166 , 167 , 169 to 172 , 2017 . 
174 , 183 to 187 , 189 to 191, 193 to 205 . 
Village Moral-Survey No. 1 to 30 . 
Village Bagait- Survey No. 9 to 24, 76 to 91. 

Village Malegaon - Survey No. 1 to 26 . 
Kherda Bk . Village Bhilkhed -Survey No. 1 to 17 , 24 , 

25 , 30 to 49. 

Village Nagapur- Survey No . 1 to 27 . 
Poha Village Shirpur-Survey No . 1 to 24 . 

Village Imampur - Survey No. 14 to 35 , 37 to 
49, 52 to 54 , 56 . 
Village Alampur- Survey No. 1 to 19 . 
Village Panvihir -Survey No . 1 to 68. 
Village Ajampur - Survey No. 1, 4 , 7 to 12 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग, जुलै १९ , २०१७ / आषाढ २८, शके १९३९ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक १९ जुलै २०१७ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 


क्रमांक झेडपीबी-२०११/ प्र.क्र . १८ / २ /पं. रा- ५. – महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा 
महा. पाच ) यांच्या कलम ५ यासह कलम २५६ चे पोट - कलम (१) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत 
महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (५ ) मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांकाचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र , स्तंभ क्रमांक (६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक १९ जुलै २०१७ 
पासून वाशिम जिल्ह्याच्या कारंजा गटातून वगळीत आहे आणि त्या प्रयोजनार्थ शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , 
क्रमांक पीएसई- १०९६/ प्र.क्र . ११४ /०५, दिनांक १९ सप्टेंबर १९९६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये, वाशिम जिल्ह्याशी संबंधित नोंद २२अ मध्ये कारंजा तालुक्याशी संबंधित स्तंभ (३ ) मध्ये 
नोंदीसमोर स्तंभ ( ४ ) मध्ये “ कारंजा " या शब्दाऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

“ कारंजा गटातील मौ . काळी कारंजा सर्व्हे नं . १ ते ८१, १०३, १०९, १११ ते १४१, १४८ ते १५४ , १६६ , १६७, १६९ ते १७२, १७४ , 
१८३ ते १८७, १८९ ते १९१, १९३ ते २०५ ; मौ . मोरळ सर्व्हे नं . १ ते ३०; मौ . बागायत सर्व्हे नं . ९ ते २४ , ७६ ते ९१ ; मौ . माळेगाव सर्व्ह 
नं . १ ते २६; मौ . भिलखेडा सर्व्हे नं . १ ते १७, २४, २५ , ३० ते ४९ ; मौ . नागापूर सर्व्हे नं . १ ते २७ ; मौ . शिरपूर सर्व्हे नं . १ ते २४ ; 
मौ . इमामपूर सर्व्हे नं . १४ ते ३५, ३७ ते ४९ , ५२ ते ५४, ५६ ; मौ . अलालपूर सर्व्हे नं. १ ते १९ ; मौ . पानविहीर सर्व्हे नं. १ ते ६८ ; 
मौ . अजमपूर सर्व्हे नं. १, ४ , ७ ते १२ नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र वगळून . ” 

अनुसूची 


गट 


अ. जिल्हा 
क्र . 
( १) (२) 


निर्वाचक 

गण 


स्थानिक क्षेत्र 
तालुका 


वगळण्याचा 
दिनांक 


( ३) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१. वाशिम 


कारंजा 


खेर्डा का . 


१९ जुलै २०१७ 


खेर्डा बु. 


मौ. काळी कारंजा सर्वे नं . १ ते ८१, १०३, १०९, १११ ते १४१ , १४८ 
ते १५४, १६६, १६७, १६९ ते १७२, १७४ , १८३ ते १८७, १८९ ते १९१ , 
१९३ ते २०५ मौ . मोरळ सर्व्हे नं . १ ते ३० . 
मौ . बागायत सर्व्हे नं. ९ ते २४, ७६ ते ९१ मौ . माळेगाव सर्व्हे नं . १ ते २६. 
मौ. भिलखेडा सर्व्हे नं . १ ते १७, २४ , २५ , ३० ते ४९ मौ. नागापूर 
सर्वे नं . १ ते २७. 
मौ . शिरपूर सर्व्हे नं . १ ते २४ मौ . इमामपूर सर्व्हे नं. १४ ते ३५, ३७ 
ते ४९, ५२ ते ५४ , ५६ मौ . अलालपूर सर्व्हे नं . १ ते १९ मौ . पानविहीर 
सर्व्हे नं . १ ते ६८ मौ . अजमपूर सर्व्हे नं . १, ४ , ७ ते १२. 


पोहा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म .उ.वि . ) - ५२ - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जुलै १९ , २०१७ / आषाढ २८ , शके १९३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , 
Fort, Mumbai 400 001, dated the 19th July 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 


No. ZPB . 2011/CR - 18 / 2 /PR . 5 . — In exercise of the powers conferred by clause (6 ) of 
sub - section ( 1 ) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of all other power enabling it in this behalf, the Goverment 
ofMaharashtra hereby excludes from the Karanja Block of Washim District, the local area specified 
in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the 19th day of July 2017 ; and 
for that purpose amends the Government Notification , Rural Development and Water Conservation 
Department, No. PSE . 1096 /CR - 114 / 05 , dated the 19th September 1996 as follows , 
namely : 


In the Schedule appended to the said notification , in entry 22A relating to Washim 
District, against entry in column ( 3) relating to Karanja Taluka , in column (4 ), for the words 
“ Karanja Block ” the following shall be substituted , namely : 

" Karanja Block excluding the following local areas Village Kali Survey No. 1 to 81, 103, 
109, 111 to 141, 148 to 154 , 166 , 167, 169 to 172 , 174 , 183 to 187, 189 to 191 , 193 to 205 ; Village 
Moral Survey No. 1 to 30 ; Village Bagaot Survey No. 9 to 24 , 76 to 91 ; Village Malegaon 
Survey No. 1 to 26 ; Village Bhilkhed Survey No. 1 to 17, 24 , 25 , 30 to 49 ; Village Nagapur 
Survey No. 1 to 27 ; Village Shirpur Survey No. 1 to 24 ; Village Imampur Survey No. 14 to 35 , 
37 to 49, 52 to 54 , 56 ; Village Alampur Survey No. 1 to 19 ; Village Panvihir Survey No. 1 to 
68 ; Village Ajampur Survey No. 1 , 4 , 7 to 12” . 


Schedule 


Block 


Local area 


Sr. District 
No. 
(1) (2) 
1. Washim 


Electoral 
Divisions 

( 4 ) 


Date of 
exclusion . 

(6 ) 


(3) 


(5 ) 


Karanja 


Kherda 

Ка . 


Village Kali Survey No. 1 to 81, 103 , 109 , 
111 to 141, 148 to 154 , 166 , 167, 169 to 172 , 
174, 183 to 187, 189 to 191 , 193 to 205 . 


19th July 

2017 . 


Village Moral Survey No. 1 to 30 . 
Village Bagait Survey No. 9 to 24 , 76 to 91. 


Village Malegaon Survey No. 1 to 26 . 


2. Washim 


Karanja 


Kherda 


Village Bhilkhed Survey No. 1 to 17 , 24 , 
25 , 30 to 49 . 


Bk. 


20 


Village Nagapur Survey No. 1 to 27. 
Village Shirpur Survey No. 1 to 24 . 


3. Washim 


Karanja 


Poha 


Village Imampur Survey No. 14 to 35 , 
37 to 49 , 52 to 54 , 56 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, जुलै १९, २०१७/ आषाढ २८ , शके १९३९ 


28 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5 ) 


Village Alampur Survey No . 1 to 19 . 
Village Panvihir Survey No. 1 to 68 . 


Village Ajampur Survey No. 1 , 4 , 7 to 12 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जुलै १९ , २०१७ / आषाढ २८ , शके १९३९ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक १९ जुलै २०१७ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम . 


क्रमांक झेडपीबी. २०११ / प्र.क्र . १८ / ३/ पं. रा. ५. — महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( १९५९ चा महा . तीन ) यांचे कलम ४ चे 
पोट- कलम ( २) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या 
इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून व भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( छ ) व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या 
सुधारणांनुसार व संविधानाच्या भाग -IX च्या उद्देशार्थ आणि स्थायी समिती जिल्हा परिषद, वाशिम, ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा, गिर्डा 
( माळेगाव ), किन्ही रोकडे (शिरपूर, अलालपूर, पानविहिर , इमामपूर व अजमपूर), पालई (भिलखेड व नागापूर ), जांब ( मोरळ ) आणि खेर्डा 
का . ( काळी व बागाईत ) यांचेशी विचारविनिमय करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या महसुली गावांच्या समोरील स्तंभ ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून गावाचा 
भाग म्हणून राहणार नाही असे जाहीर करीत आहे : 


अनुसूची 


अनुक्रमांक 


गावे 


स्थानिक क्षेत्रे 


गाव म्हणून संपुष्टात 
आल्याचा दिनांक 


( 


N 


मौ . काळी 


१९ जुलै २०१७. 


मौ . काळी , सर्व्हे नं . १ ते ८१ , १०३, १०९, १११ ते १४१, १४८ ते १५४ , 
१६६, १६७, १६९ ते १७२, १७४, १८३ ते १८७, १८९ ते १९१, १९३ ते २०५ . 
मौ . मोरळ , सर्व्हे नं. १ ते ३०. 


मौ . मोरळ 


मौ. बागायत 


मौ . बागायत, सर्व्हे नं . ९ ते २४ , ७६ ते ९१ . 


मौ . माळेगाव 


मौ . माळेगाव , सर्व्हे नं . १ ते २६ . 


मौ . भिलखेडा 


मौ . भिलखेडा, सर्व्हे नं . १ ते १७, २४ , २५ , ३० ते ४९. 


मौ . नागापूर , सर्व्हे नं . १ ते २७. 


मौ . नागापूर 
मौ. शिरपूर 
मौ . इमामपूर 


मौ . शिरपूर, स . नं . १ ते २४ . 
मौ . इमामपूर , सर्व्हे नं . १४ ते ३५ , ३७ ते ४९, ५२ ते ५४ , ५६. 
मौ . अलालपूर , सर्व्हे नं . १ ते १९. 
मौ. पानविहीर , सर्व्हे नं . १ ते ६८ . 


मौ . अलालपूर 


मौ . पानविहीर 


११ 


मौ . अजमपूर 


मौ . अजमपूर, सर्व्हे नं . १, ४ , ७ ते १२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जुलै १९ , २०१७/ आषाढ २८, शके १९३९ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path 
Fort, Mumbai 400 001, dated the 19th July 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT. 


( 1 ) 


( 4 ) 


No. ZPB . 2011/CR - 18 / 3 /PR . 5 . — In exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub -section ( 2 ) 
of section 4 of the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959), read with clause ( g ) of article 
243 of the Constitution of India , and of all other powers enabling it in this behalf , and in partial 
modification of all earlier notifications issued in that behalf, and after consultation with the 
Standing Committee of the Washim Zilla Parishad , Gramsabha and Village Panchayat of Girda 
(Malegaon ), Kinhi Rokade (Shirpur, Alalpur, Panvihir , Imampur and Ajampur), Palai ( Bhilkhed 
and Nagapur), Jamb (Moral) and Kherda Ka(Kali and Bagait) in Washim District , the Government 
of Maharashtra , hereby declares that the local areas specified in column ( 3 ) of the Schedule 
appended hereto , comprising the revenue village as specified in column (2 ) thereof, shall cease to 
be the village for the purposes of Part IX of the Constitution , with effect from the date shown in 
column (4 ) thereof : 

Schedule 
Sr . No. Revenue Village 

Local Area 

Date of Cessation 
( 2 ) 

( 3 ) 
Village Kali Village Kali -Survey No. 1 to 81, 103, 19th July 2017 . 

109, 111 to 141 , 148 to 154 , 166 , 167, 169 to 

172 , 174 , 183 to 187, 189 to 191 , 193 to 205 . 
Village Moral Village Moral-Survey No. 1 to 30 . 
Village Bagait Village Bagait-Survey No. 9 to 24 , 76 to 91. 
Village Malegaon Village Malegaon -Survey No. 1 to 26 . 
Village Bhilkhed Village Bhilkhed -Survey No. 1 to 17 , 24 , 

25 , 30 to 49. 
Village Nagapur Village Nagapur- Survey No . 1 to 27. 
Village Shirpur Village Shirpur -Survey No. 1 to 24 . 
Village Imampur Village Imampur-Survey No. 14 to 35 , 

37 to 49 , 52 to 54 , 56 . 
Village Alalpur Village Alalpur-Survey No. 1 to 19 . 
Village Panvihir Village Panvihir -Survey No . 1 to 68 . 
Village Ajampur Village Ajampur -Survey No. 1, 4 , 7 to 12 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


